सन 2022-23 करीता चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली 
येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे 
(४४१५ ०१९२) या योजनेंतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर करण्यात आलेला निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१३४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०२२ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, 2022 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०१९/प्र.क्र.५०/अर्थ-३, दिनांक ३०.०५.२०२२ 
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, यांचे पत्र क्रमांक :- 
कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/चाबाप्र/पु.मा./प्र.क्र.३७/२२३/२०२२-२३, दि. २१.०७.२०२२ 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११०/फ-९, दिनांक २१.०६.२०२२ 
५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११०/फ-९, दिनांक ०२.०८.२०२२ 
६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११०/फ-९, दिनांक २८.०९.२०२२ 
७. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०१९/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक २९.०८.२०२२ 
८. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- पूरक-२०२२/प्र.क्र.९०/ब-१, दिनांक ०१.०९.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ करिता चिचपल्ली (ता.जि.चंद्रपूर) येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे (४४१५- 
०१९२) या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.८९६.४३ लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. संदर्भ Hv, ५व६च्या 
शासन निर्णयान्वये रु.३१५.७५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ 
च्या पत्रान्वये चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे (४४१५-०१९२) या 
राज्य योजनेंतर्गत संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली करीता सन २०२२-२३ मध्ये चिचपल्ली 
येथील प्रकल्प पूर्ण करणे व नवीन फर्निचर खरेदी करण्याकरीता रु.१४०१.४७ लक्षची पुरवणी मागणी प्रस्ताव 
सादर केला होता. सदर रु.१४०१.४७ लक्षची पुरवणी मागणी प्रस्ताव ऑगस्ट, २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
बाब क्र.३३ अन्वये मान्य करण्यात आलेला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.9 च्या परिपत्रकान्वये विधानमंडळाच्या ऑगस्ट, २०२२ च्या पावसाळी 
अधिवेशनात मान्य करण्यात आलेल्या पुरवणी मागणीचा निधी वितरीत करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र.८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२२-२३ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र निर्गमित केलेले आहे. 

त्याअनुषंगाने नियोजन व वित्त विभागास ऑगस्ट, २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात 
आलेला १०० टक्के निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केला असता नियोजन व वित्त विभागाने चंद्रपूर जिल्हयातील 
चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (४४१५-०१९२) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ५३-मोठी बांधकामे 
अंतर्गत मूळ तरतूद रु.३००.०० लक्ष १००% वितरीत करण्यात यावी व पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेल्या रु.१४०१.४७ लक्ष निधीपैकी ५०% निधी वितरीत करण्यास सहमती दर्शविलेली आहे. 
त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१३४/फ-९ 


शासन निर्णय :- 
प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्र.२ 
नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१,२ व ७ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना 
विचारात घेता प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन, नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार चिचपल्ली (ता.जि.चंद्रपूर) येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन 
करणे (४४१५-०१९२) या लेखाशिर्षांत ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत मुळ तरतूदीचा उर्वरित रु.२१६.०० लक्ष निधी व 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी रु.६९३.२१ लक्ष असा एकूण रु.९०९.२१ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:- 


अ. प्रस्तावित कामे प्रशासकीय | आतापर्यंत सन २०२२-२३ या शासन 
क्र. मान्यता वितरीत करिता प्रस्तावित | निर्णयान्वय वितरीत 
रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम करावयाची रक्‍कम 
(रुपये लाखात) (रुपये लाखात) 
(अ) मुळ अर्थसंकल्पीत निधी 
१ | चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण | ३००.०० ८४.०० २१६.०० २१६.०० 
केंद्रासाठी टाटा ट्रस्ट मुंबई यांच्या वतीने 
मे.शिप्ट नवी दिल्ली या आर्कीटेक्ट संस्थेचे 
संकल्पन केल्यानुसार अंडरग्राउंड व 
ओव्हरहेड पाण्याची टाकी व बगीच्यातील 
पक्के बांधकाम करणे 
२ | चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केद्र, 
चिचपल्ली येथे अस्तित्वात असलेली शैक्षणिक 
इमारत, मुला मुलींचे वस्तीगृह, उपहारगृह 
नियंत्रण कक्ष यामध्ये आगीपासून प्रतीबंध 
करण्यासाठी विद्युतीकरण करणे 
३ । चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली येथे बांबू 
संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली येथे 
Providing Augmentation of E.. चे काम 
करणे 
(अ) एकूण :- ३००.०० ८४.०० २१६.०० २१६.०० 
ब) पुरवणी मागणी अर्थसंकल्पीत निधी 
४ । चिचपल्ली येथे BRTIC अंतर्गत मुलींचे | ५३८.८७ ४७९.९७ ५८.९० २९.४५ 
वस्तीगृहाचे बांधकाम करणे. 
५. | चिचपल्ली येथे BRIC अंतर्गत मुलांचे | ५३८.८७ ४७९.९७ ५८.९० २९.४५ 
वस्तीगृहाचे बांधकाम करणे 
६ | चिचपल्ली येथे BRTC अंतर्गत शौक्षणिक | ८२३.२३ ६६८.०२ १४०.२१ ७०.१० 
इमारतीचे पश्चिमे कडील बांधकाम करणे 
७ | चिचपल्ली येथे BRIC अंतर्गत शोक्षणिक | ७७६.६५ ६७०.४३ १०६.२२ ५३.११ 
इमारतीचे पूर्वेकडील बांधकाम करणे 
८ | चिचपल्ली येथे BRIC अंतर्गत शौक्षणिक | ८०२.०९ ६३७.५६ १६४.५३ ८२.२६ 
इमारतीचे दक्षिणे कडील बांधकाम करणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१३४/फ-९ 


चिचपल्ली येथे BRIC अंतर्गत शौक्षणिक | ७८२.३८ ४८९.१७ २९३.२१ १४६.६० 
इमारतीचे उत्तरेकडील बांधकाम करणे 

ial चिचपल्ली येथे BRIC अंतर्गत उपहारगृह | 302.40 २२७.१७ १४५.४० ७२.७० 
इमारतीचे बांधकाम करणे 

११ | चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण । ४३२.४२ १३४.२३ २२५.६७ ११२.८३ 


केंद्रासाठी टाटा ट्रस्ट मुंबई यांच्या वतीने 
मे.शिप्ट नवी दिल्ली या आर्कीटेक्ट संस्थेचे 
संकल्पन केल्यानुसार अंडरग्राउंड व 
ओव्हरहेड पाण्याची टाकी व बगीच्यातील 


पक्के बांधकाम करणे 
१२ | चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली येथे बांबू | २४०.०० ४६.५७ १९३.४३ ९६.७१ 
संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राकरिता फर्निचरचा 
पुरवठा 
(ब) एकूण :- ५३०७.०८ ३८३३.०९ १३८६.४७ ६९३.२१ 
एकूण (अ--ब):- ५६०७.०८ ३९१७.०९ १६०२.४७ ९०९.२१ 
अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत:- 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

३. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 

४. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

५. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या तरतूदीपेक्षा 
कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

६. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 

७. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

८. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 

९. सदर मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर /नवीन क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात 
येणार नाही तसेच कामात कुठलीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१०. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात आलेली 
रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची 
खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

११. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१३४/फ-९ 


असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

१२. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

१३. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२, ३१.०५.२०२२ व २९.०८.२०२२ रोजीचे परिपत्रकातील 
अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१४. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान शिर्ष ४४१५, कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण यावरील 
भांडवली खर्च, of वनीकरण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (००४) संशोधन 
(००) (०२) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली (४४१५ ०१९२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७१/का-१४७५, दिनांक ०६.१०.२०२२ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९२/व्यय-१०, दिनांक १४.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने व वित्त 
विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२, ३१.०५.२०२२ व २९.०८.२०२२ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२८११३०५५५३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ay ety ti i oy 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


SIDDESH TUKARAM 28" 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1 e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7e3 


18f8c37f3ae7c36f2, postal 
serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DBO 

SAWA R D E KA R DD8E284883B7BD7FA74DA6SD, cn=SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), चंद्रपूर 

५. संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, चंद्रपूर 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

७. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


